राष्ट्रीय आयोडीन न्युनता विकार नियंत्रण 
कार्यक्रमांतर्गत प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंब 
कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर, कोल्हापूर, 
औरंगाबाद, पुणे, नाशिक व अमरावती येथील 
गलगंड सर्वेक्षण पथकातील २० अस्थायी पदे 
पुढे चालू ठेवणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आन्युवि -२०२२/प्र.क्र.१८७/आ-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
संकुल इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख : २३ सप्टेंबर,२०२२ 


वाचा : 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शा.नि. क्र. पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, 

दिनांक ६ ऑगस्ट, २००७ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शा. नि. क्र. पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, 

दिनांक २१ सप्टेंबर, २०१२ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शा.नि. क्र.आन्युवि-२०१८/गलगंड/ अपदे/ प्र.क्र.६९/आ-५, 
दिनांक ०७ एप्रिल, २०२२ 

वित्त विभाग, शा.नि. क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १८ ऑगस्ट, २०२२ 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष ७क/सर्वेक्षण पथक/अ 
पदे/प्रस्ताव/५६९/२२, दि.१० ऑगस्ट,२०२२ चे पत्र. 


Ee) 
~~ 


कट 


AN 
~~ 


es 


o~ 
— 
ord 


शासन निर्णय: 
राष्ट्रीय आयोडीन न्युनता विकार नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंब कल्याण 


प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक व अमरावती येथील गलगंड सर्वेक्षण 


पथकातील २० अस्थायी पदे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने वरील अ.क्र. १ व २ येथे नमुद शासन 


निर्णयान्वये मंजुरी दिलेल्या सुधारीत आकृतीबंधात समाविष्ट आहेत. सदर पदे राज्यातील जनतेला 


आवश्यकतेनुसार आरोग्य सुविधा पुरवित असल्याने, पदांचे कामकाजाचे स्वरुप व महत्व लक्षात घेता, 


सदर २० अस्थायी पदांचा सुधारीत आकृतीबंध करण्यासाठी प्रस्ताव शासनास तत्काळ सादर केला जाईल 


या अटीवर पुढील रकान्यात दर्शविल्याप्रमाणे दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत 


मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आन्युवि-२०२२/प्र.क्र.१८७/आ-५. 


अ. | पदनिर्मितीच्या शासन निर्णयाचा क्रमांक व पदनाम पदांची वेतनश्रेणी 
क्र. दिनांक संख्या 
अ) गलगंड सर्वेक्षण पथक, नागपूर 
| . | शा.नि.क्र.पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, | वैद्यकीय अधिकारी १ रु.५६१००-१७७५०० 
दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ (वर्ग-२) 
२. LP = सांख्यिकी अधिकारी १ रु.४१८००-१३२३०० 
(वर्ग-२) 
३. ता = सर्वेक्षण कार्यकर्ता २ रु.१९९००-६३२०० 
(वर्ग-३) 
4, 1 णि | ऱ्य वाहन चालक १ रु.१९९००-६३२०० 
(वर्ग-३) 
एकूण 4 
ब) गलगंड सर्वेक्षण पथक, कोल्हापूर 
१. | शा.नि.क्र.पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, | वैद्यकीय अधिकारी १ रु.५६१००-१७७५०० 
दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ (वर्ग-२) 
२. os सांख्यिकी अधिकारी १ रु.४१८००-१३२३०० 
(वर्ग-२) 
३. a ae — सर्वेक्षण निरिक्षक १ रु.१९९००-६३२०० 
(वर्ग-३) 
४. a pee सर्वेक्षण कार्यकर्ता २ रु.१९९००-६३२०० 
(वर्ग-३) 
ष्‌. i ae वाहन चालक १ रु.१९९००-६३२०० 
(वर्ग-३) 
एकूण & 
क) गलगंड सर्वेक्षण पथक, औरंगाबाद 
१. | शा.नि.क्र.पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, | वैद्यकीय अधिकारी १ रु.५६१००-१७७५०० 
दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ (वर्ग-२) 
२. = सांख्यिकी अधिकारी १ रु.४१८००-१३२३०० 
(वर्ग-२) 
३. 11 | सर्वेक्षण निरिक्षक १ रु.१९९००-६३२०० 
(वर्ग-३) 
४. 11 | वा सर्वेक्षण कार्यकर्ता २ रु.१९९००-६३२०० 
(वर्ग-३) 
ष्‌. 1 | वाहन चालक १ रु.१९९००-६३२०० 
(वर्ग-३) 
एकूण & 
ड) गलगंड सर्वेक्षण पथक, पुणे 
१. शा.नि.क्र.पद॒आ-२ ००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, | वैद्यकीय अधिकारी १ रु.५६१६६४श्षक्ी २ 
दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ (वर्ग-२) व 
एकूण १ 


शासन निर्णय क्रमांकः आन्युवि-२०२२/प्र.क्र.१८७/आ-५. 


अ. | पदनिर्मितीच्या शासन निर्णयाचा क्रमांक व पदनाम पदांची वेतनश्रेणी 
क्र. दिनांक संख्या 
इ) गलगंड सर्वेक्षण पथक, नाशिक 
१. | सा.आ.विभाग, शा.नि. क्र.पदआ- | वैद्यकीय अधिकारी १ रु.५६१००-१७७५०० 
२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, दि.२१ सप्टेंबर, (वर्ग-२) 
२०१२ 
एकूण १ 
फ) गलगंड सर्वेक्षण पथक, अमरावती 
१. | सा.आ.विभाग, शा.नि. क्र.पदआ- | वैद्यकीय अधिकारी १ रु.५६१००-१७७५०० 
२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, दि.६ ऑगस्ट, (वर्ग-२) 
२००७ 
एकूण १ 
एकूण (अ--ब--क--ड--इ--फ) २० 
२. या पदांवरील खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षातून सन २०२२-२३ च्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र. आर-१ 
२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 
०१-संचालन व प्रशासन, 
(०१)(०२) प्रादेशिक कार्यालये 
सांकेतांक (२२१० ०३५१) 
३ सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क 


दि.१८.०८.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 


Ss 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२११७२५३६०४१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Tanaji Dhondiram 
Saravane 


Digitally signed by Tanaji Dhondiram Saravane 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Revenue And Forest Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d2468c3c73dea535f5c36d6896860fd34195 
97af89877af8e084888bd3 1c4fab, cn=Tanaji 
Dhondiram Saravane 

Date: 2022.09.23 18:14:42 +05'30' 


(तानाजी सरावणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आन्युवि-२०२२/प्र.क्र.१८७/आ-५. 


२. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (राआन्युविनिका-गळगंड), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, अमरावती. 

६. प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, 
अमरावती. 

७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, अमरावती. 

८. सहायक संचालक, आरोग्य सेवा (लेखा व परिक्षण), पुणे. 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, अमरावती. 

११.वित्त विभाग, व्यय-१३, अर्थसंकल्प-३, अर्थसंकल्प-९, आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.निवडनस्ती (आरोग्य-५). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


